न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


यांच्या आस्थापनेवरील 


गट-अ व गट-ब संवर्गातील 


राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे सन २०१५-१६ पासून गोपनीय 
अहवाल प्रतिवेदित /पुनर्विलोकित/संस्करण करण्यासाठी 


सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एफएसएल-०४१६/प्र.क्र.६४३/पोल-४, 
गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-१९ नोव्हेंबर, २०१६. 


संदर्भ :- महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) , न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- मुं /गो/३८-३९/२०१६, दिनांक -२१.०३.२०१६. 


महासंचाळक (न्यायिक व तांत्रिक) यांचे अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 


संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब संवर्गातील राजपत्रित 
अधिकाऱ्यांचे सन २०१६-१७ पासून गोपनीय अहवाल प्रतिवेदित/पुनर्विलोकित/संस्करण करण्यासाठी 
खालील प्रमाणे सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | गट व पदनाम गोपनीय अहवाल गोपनीय अहवाल संस्करण अधिकारी 
प्रतिवेदित करण्यास | पुनर्विलोकित करण्यास 
सक्षम असलेले सक्षम असलेले प्राधिकारी 
प्राधिकारी 
१ महासंचाळक अपर मुख्य सचिव (गृह) | मुख्य सचिव सहसचिव (पोल-१, गृह 
(न्यायिक व तांत्रिक) विभाग 
२ संचालक महासंचालक (न्यायिक | अपर मुख्य सचिव (गृह) उपसचिव (पोल-४), गृह 
व तांत्रिक) विभाग 
3 सहसंचाळक संचालक महासंचालक (न्यायिक व उपसचिव (पोल-४), गृह 
तांत्रिक) विभाग 
8 उपसंचालक संचालक महासंचालक (न्यायिक व उपसचिव (पोल-४), गृह 
तांत्रिक) विभाग 
षु उपसंचालक संचालक महासंचालक (न्यायिक व उपसचिव (पोल-४), गृह 
(मानसशास्त्र) तांत्रिक) विभाग 
& उपसंचालक (सायबर संचालक महासंचालक (न्यायिक व उपसचिव (पोल-४), गृह 
गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित तांत्रिक) विभाग 
विश्लेषण ) 
9 सहायक संचालक 
सहसंचाळक संचालक उपसचिव (पोल-४, गृह 
विभाग 
८ सहायक संचाळक सहसंचाळक संचाळक उपसचिव (पोल-४), गृह 
(मानसशास्त्र) विभाग 
९ सहायक सहसंचाळक संचाळक उपसचिव (पोल-४), गृह 
संचालक(सायबर गुन्हे, विभाग 
ध्वनी व ध्वनीफित 


विश्ळेषण) 


शासन निर्णय PAH: एफएसएल-०४१६/प्र.क्र.६४३/पोल-४, 


शि 


सहायक रासायनिक उपसंचालक सहसंचालक संचालक 
विश्लेषक 


शि 


वैज्ञानिक अधिकारी उपसंचालक सहसंचालक संचालक 
(छाया) 


१२ 


वैज्ञानिक अधिकारी उपसंचालक सहसंचालक संचालक 
(मानसशास्त्र) 


१३ 


वैज्ञानिक अधिकारी उपसंचालक सहसंचालक संचालक 
(सायबर गुन्हे, ध्वनी व 
ध्वनिफि विश्लेषण 


qe 


प्रशासकीय अधिकारी | सहसंचालक संचालक 


१५ 


प्रतिनियुक्तीने अन्य 
प्रयोगशाळेत/विभागात 
कार्यरत असणारे गट- 

अ मधील अधिकारी 


2. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१६१११९१५०५२८७६२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Somnath V Potare 
So mM n at h V DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 

Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=4d677dcd1bc3bed55a48ddbdaad925a6651¢5d4 
Pp ot a re 3a12d84cf305d3ff791ea7f16, cn=Somnath V Potare 

Date: 2016.11.19 17:01:56 +05'30' 

(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग 


१) महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (गृह(, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व उपसंचाळक,प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४छो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


